हॅना हिप्पोची थंडीतली सर्दी 


एक खरी कहाणी 





१ 
। 


ही» 1४८, "४४% ट्रिश मार्क्स बज 
2... ४८ मराठी : अश्‍विनी 


हॅना एक हिप्पो म्हणजे पाणघोड्याची मादी होती. 
ती बुडापेस्ट या प्रसिदध शहरातील प्राणीसंग्रहालयात 
राहत होती. हॅना आणि अन्य हिप्पो जमिनीतून 
निघणाऱ्या गरम पाण्याच्या झऱ्यात राहत आणि वाढत 
होते. बुडापेस्टच्या लोकांना या पाणघोड्यांचा अभिमान 


होता आणि ते नेहमी हॅना आणि तिच्या मित्रांना हना हिप्पोची 


भेटायला जात असत. 


हाला 


एका हिवाळ्यात, खरंतर एवढी थंडी पडली की थडी 
बुडा आणि पेस्ट या जुळ्या शहरामधील नदी गोठली. 
त्या वेळी द्वितीय महायुद्ध चालू होते. ज्यामुळे लोक 
आणि जनावरे भुकेने मरू लागले होते. पण मग 
बुडापेस्टच्या लोकांनी आपल्या पाणघोड्यांना 
वाचवण्याची योजना आखली. 


दवितीय विश्व युद्धाच्या दरम्यान एका खऱ्या 
घटनेवर आधारित ही एक मनाला स्पर्श करणारी 
कहाणी आहे. 


५. 
भज 





लेखक ट्रिशने हे खूप छान पद्धतीने सांगितली १, 
आहे. 


अरे. (0२० .. ४/01/५ 


: - ळा आ्योशी ) १203 
2005:5086/-:0 
व्य >” सेस्ज, 
औट” 


वि 
नटी 





जेव्हा मी छोटा होतो, रविवार माझा आवडता दिवस 
होता. शहराच्या बाहेर मिर्चीच्या गिरणीत पूर्ण आठवडा काम 
केल्यानंतर, वडील रविवारी आराम करून उशिरा उठत असत. 
आठवड्यातले सहा दिवस ऊन असो, थडी असो, शेतकऱ्यांच्या 
गाडीतून वाळलेल्या मिरच्याची पोटी उतरवत असत. आणि ते 
मिरचीच्या गिरणीत टाकत. जिथे त्याचा मसाला तयार करत. 
वडील म्हणत की त्यांच्यासाठी गिरणीचे तोंड सतत भरणे,हे 


आपल्या तीन मुलांना खाऊ घालण्यापेक्षा जास्त अवघड होते. 








पण ते काम आठवड्यातले सहा दिवस चालू असे. सातव्या 
दिवशी रविवारी वडील सूर्य उगवेपर्यंत झोपत असत. आम्ही ते 
स्वयंपाक घरात येण्याची वाट बघत असू. ते तिथं आपला सूट आणि 
लाल टाय आणि सोन्याची क्फलिंग घालून येत असत, जे त्यांच्या 
आजोबांनी त्यांच्या लग्नाच्या वेळी भेट दिले होते. 


"ठीक आहे, ठीक आहे,” ते कठोर आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न 
करत असत. “वाटतं की आजही मला शांतता मिळणार नाही, मला 
वाटते की मी शेगडीच्या समोर बसून तुमच्या आईने केलेली चांगली 
कॉफी पिण्यासाठी वाट पहावी लागेल. तुमचे चेहरे बघून असे वाटते 
की तुम्ही लोक आज बाहेर जाऊ इच्छितात. 











आम्ही श्वास रोखून वडील ते शब्द म्हणतील याची आशा 
करत होतो. आम्ही आईबाबांबरोबर बुडापेस्टचा प्रवास केला होता 
आणि कधीकधी आसपास गावात पण गेलो. आणि आमच्यापैकी 
प्रत्येकाची कोणती न कोणती आवडती इमारत, बाग किंवा एक 
विशेष मूर्ती होती. मला डेन्यूब नदीवर पुलाचा राखण करणारा 
नक्षीचा दगडाचा वाघ खूप आवडत होता. माझ्या बहिणीला 
गेलर्ट होटलच्या स्नानाघरात जाऊन तिथे पैंट केलेल्या टाईल्स 
बघायला आवडत आणि जमिनीवर येणारी वाफ अनुभवणे खूप 
आवडत असे. 





एक जागा होती जी आम्हांला 
सगळ्यांना आवडत होती, पण आम्ही 
कोणीच वडिलांना तिथं जाऊ या म्हणत 
नसू. कारण तिथे पैसे खर्च होत असत. 
आम्हांला माहीत होते की आईला साखर 
आणि लोणी खरेदी केल्यावर आमच्यासाठी 
नवीन पॅन्ट साठी कपडा आणि 
आमच्यातल्या कोणासाठी तरी नवीन बूट 
खरेदी करायचे असत. पण एखाद्या 
दिवशी वडील जेव्हा स्वयंपाक घरात उभे 
राहत आणि आपल्या खिशात हात घालत 
पैसे खूळखूळवत आणि त्यावेळी त्यांच्या 
चेहऱ्यावर मोठे हसू असे. तेव्हा आम्हांला 
कळे की त्या रविवारी आम्हांला 
प्राणीसंग्रहालयात जायचे आहे. 





माझा भाऊ, गैबोर, ज्याच्याजवळ पॉकेटमनी असे तो 
स्नानाघरापासून ते रस्त्यावरच्या बाजारात पळत जात असे, 
जिथं शेतकरी आपल्नी अंडी आणि टोमॅटो आणि कोंबड्या 
विकायला अंत असत. लवकरच तो खाण्याच्या दुकानामध्ये 
आणि मसालांच्या दुकांनांमध्ये दिसेनासा होई. पण तो नेहमी 
| आमच्या सगळ्यांसाठी कॅन्डी घेऊन परत येत असे. 








ग... > “30248 
'/>क क्ष. 


आमच्या शहरातले प्राणीसंग्रहालय 
एका मोठ्या पहाडाच्या खालच्या बाजूला 
जिथे आम्ही राहत होतो तिथून नदीच्या 
पत्नीकडे होते. बाबा, ईवाला आपल्या 
खांद्यावर उचलत आणि माझा हात 
आपल्या हातात पकडत. मग गैंबोरच्या पढे 
पळत, आम्ही पहाडाच्या खाली आणि 
नदीच्या वरून पेस्ट शहरात जात असत 





घरी परत येण्याच्या वेळी आम्ही पहाडावर चढणाऱ्या एका छोटया ट्रेनमध्ये 
बसत असू, पण पहाडावरुन खाल्ली जाताना आम्ही मजेत लपाछपीचा खेळ, आणि 
मेहमी वडिलांनी घातलेली कोडी सोडवत असू. 


"लिटिल टिबोर," ते मला म्हणत, “बघ लंचिड पुलावर तुला आवडणारा 
सिंह पुलाची रखवाली करत आहे, मला सांग त्या सिंहात काय कमी आहे? 


मला उत्तर माहीत होते, मला माहीत होते की त्या सिंहाची जीभ गायब 
होती, पण मी नेहमी बाबांना उत्तर द्यायला लावत असे. आणि त्यानंतर बाबांचे 
जोरदार हसू ऐकू येत असे. 









लवकरच आम्ही प्राणीसंग्रहालयात पोहचणार होतो. 
तिथं फुगे विकणारे पुरुष आणि आईस्क्रिम विकणाऱ्या स्त्रिया 
प्राणीसंग्रहालयाच्या प्रवेशद्वारा समोर उभे राहत. 


“त्रवकर या,लवकर या,” त्यांच्यातले काही ओरडत असत. 
“ही हॅनाच्या जेवणाची वेळ आहे.” 


क. क्य 


७? ४ 1. & 
के प १. ४. 


४११ 1009 
शि 





हॅना एक पाणघोडा किवा हिप्पो होती. आमचे शहर पाणघोड्यांसाठी प्रसिद्ध होते. आमच्या शहरातील प्राणीसंग्रहालयात पाणघोड्यांसाठी एक सुंदर घर तयार केले 
पाणघोड्यांचे तिथल्या गरम पाण्याच्या झऱ्यावर प्रेम होते. ते नैसर्गिकपणे जमिनीतून होते.त्यांचे घर एका छोट्या महालासारखे दिसत असे. त्यात तांब्याचा एक घुमट आणि 
बाहेर येत असी. हळूहळू ते हिप्पो मोठे आणि स्वस्थ झाले होते. त्यांची कितीतरी मुलं समोर पाण्याचे तळे होते, आणि आत वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये तळी होती. तळ्याजवळ 


होती. ज्यांना जगातल्या इतर प्राणीसंग्रहालयात पाठवले जात असे. झाडंवेळी आणि फुललं लावलेली होती आणि तिथलं पाणी नेहमी स्वच्छ असे 





हॅना एक विशेष पाणघोडा होता.तिला बाहेरच्या तळ्यामध्ये 
लोकांच्या जवळ राहायला आवडत असे.ती नेहमी आपला एक डोळा 
उघडा ठेवून झोपत असे. या आशेने की घासाची गाडी, रस्त्याने येतांना 
ती बघेत्र. जेव्हा की इतर पाणघोडे आराम करत असतील. हॅना तेव्हा 
उठत असे जेव्हा घासाची गाडी जिराफाच्या घरी पोहचत असे. हॅना 
एकमात्र अशी हिप्पो होती जी खाण्यासाठी एकदम तयार असे. जेव्हा 
प्राणीसंग्रहालयाचे लोक लोखंडाच्या हाताने घास गाडीतून उतरवत असत 
तेव्हा हॅनाचे तोंड एकदम उघडत असे. 





ती आपले तोंड तोपर्यंत उघडे ठेवे जोपर्यंत तिचे तोंड 
घासाने पूर्ण भरले जात नाही. मग ती घाईने आपले तोंड बंद 
करत असे. मग एका क्षणात, तिचे तोंड परत उघडत असे, 
आणि सगळा घास तिचा पोटात जात असे.तिच्याकडे बघून 
गर्दी खूप हसे आणि त्यात बाबा सगळ्यात जास्त जोरात 
हसत. ते एक असे कोडे होते जे बाबांना पण कधी समजत 
नसे. 





एका हिवाळ्यात बुडा आणि पेस्टच्या जुळ्या शहरातील नदी 
गोठली. ती एक मोठी नदी होती. आणि एवढं पाणी गोठतलं म्हणजे 
हिवाळा नक्कीच कडक असणार. पण कोणी हिवाळ्याच्या बाबत 
तक्रार केली नाही, कारण आमच्याबरोबर असं काहीतरी महत्वपूर्ण 
घडत होते. पूर्ण युरोपमध्ये युद्ध चालू होते. आणि त्याच्या 
बाहेरपण. आता आमच्या शहरात नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर 
सैनिक होते. आणि दोन्हीकडचे सैनिक आपापसात लढत होते. 


आता लोक मान हलवत, आपल्या कामावर जात, परत घरी येऊन 
आपल्या घरात राहत. आता बाबा रविवारी आम्हांला बाहेर घेऊन जात 
नाही. आम्ही चुलीच्या जवळ बसून आपल्या पुस्तकांचा अभ्यास करत 
असू आणि आपल्या फाटक्या कपडे शिवत असू आणि ताज्या बातम्या 
ऐकण्यासाठी रेडीओ ऐकत असू. पण सैनिक तिथेच थांबले आणि दिवस 
अधिक थंड होत होते. मग हळूहळू आमचे मास संपत्रे, मग बटाटे पण, 
रापा बाजारातून काही कांदे आणि गाजर घरी येत असे आणि या 
भाज्यांबरोबर आणि आमच्या शेजाऱ्याच्या दोन कोंबड्यांच्या बदल्यात 
आई नेहमी आमच्यासाठी काही सूप तयार करण्यात यशस्वी होते. 





सकाळी बाबा स्वयंपाकघरात 
आपल्या सूट मध्ये आले. त्यांचे हात 
त्यांच्या खिश्यात होते आणि त्यांच्या 
चेहऱ्यावर मोठे हसू होते. “आपण 
प्राणीसंग्रहालयात जात आहोत,” 
ते म्हणात्रे. “पण मनोरंजनासाठी 
नाही,आज आपण प्राणीसंग्रहालय 
वाचवण्यासाठी जात आहोत. जर 
तुम्ही मुलं येऊ शकत असाल तर 
माझ्याबरोबर चला, मग मी तुम्हांल 
दाखवतो आपण ते कसे करायचे.” 


आम्ही आमच्या भुकेल्या पोटाच्या बाबत विचार करण्यात एवढे 
व्यग्र होतो की बाबांनी एक बातमी देऊन आम्हांला हैराण केले.. 
“प्राणीसंग्रहालयातले प्राणी पण भुकेले आहेत,” त्यांनी म्हटलं. “मी ऐकलं 
की सैनिकांमुळे आता शहरात प्राण्यांसाठी जेवण येत नाही. आणि 
हिवाळा इतका वाढला आहे की जनावरांना अजून अन्नाची आवश्यकता 
असते.” आम्ही हॅनाच्याबाबत विचार करू लागलो आणि तिच्या 
लांबलचक हास्याच्या बाबत सुद्धा. आम्ही उन्हाळ्यात जन्माला 
येणाऱ्या हॅनाच्या मुलांच्या बाबत आणि प्राणीसंग्रहालयातल्या सगळ्या 
पाणघोड्यांच्याबाबत विचार केला. त्या राती अंथरुणावर पडल्यावर 
आम्हांला निराधार आणि उदास वाटत होते. 








आम्ही आमच्या खोलीत गेलो आणि थोड्याच वेळात स्वयंपाक घरात 
परत आलो. आईने आमच्या गळ्यात मफलर गुंडाळले. आईच्या चेहऱ्याकडे 
बघून आम्हांला वाटत होते की तिने आणि बाबांनी पाणघोडे वाचवण्यासाठी 
गहन विचार करून काही चांगली योजना तयार केल्ली आहे. घरातून 
निघतांना बाबांनी पायपुसणे आणि जुन्या चपला घेतल्या. गैबॉन, ईवा, 
आणि मी एकमेकांच्या बरोबर कुजबुज केल्ली की लवकरच बाबा ते रहस्य 
आम्हांला सांगतील. 

प्राणीसंग्रहालयाच्या रस्त्यात वडिलांनी आम्हांला आपली योजना 
सांगितली. “आपण सगळ्यात आधी प्राणीसंग्रहालयाच्या इनचार्ज कडे जाऊ,” 
ते म्हणाले. “आणि आपण त्यांना घेऊन हिप्पो हाउस मध्ये जाऊ आणि 
त्यांना विचारू की आपल्ली योजना काम करेन की नाही.” 

जेव्हा आम्ही पाणघोड्यांच्या घरात गेलो, तेव्हा आम्हांला तिथे एक 
गोठलेला तलाव आणि त्याच्या चारी बाजूला सुकलेली झाडें दिसली. 
थंडीपासून वाचण्यासाठी पाणघोडे आत खोल्यांमध्ये लपलेले होते. हॅना आता 
बाहेर आमची वाट बघत नव्हती आणि न ती एक डोळा उघडा ठेवून झोपली 
होती. आम्हांला सगळ्या पाणघोड्यामधून हॅना कोण हे सांगू शकलो नाही. 








बाबा त्या प्राण्यांकडे गेले आणि त्यांनी हळूच पेंढ्याची चटई एका 
हिप्पोच्या नाकाजवळ खात्री ठेवली. पाणघोडा थोडासा हलला पण त्याने 
गवताच्या पेंढयाची चटई खाल्ली नाही. मग बाबांनी एका लोखंडी पंज्याने 
ती चटई तोडली. मग जुन्या चटडच्या तुकडे पंज्याच्या काट्यांनी पसरवले. 
मग फाटलेली चटई बाबांनी पाणघोड्यांना दिली. पाणघोडा उठला आणि 
त्याने आपल्रे तोंड उघडले, आणि मग चटई क्षणार्धात गायब झाली. “खूप 
छान! प्राणीसंग्रहालयाचा इनचार्ज म्हणाला. “खूप छान.” 





त्या दिवसांनतर,थंडीच्या रात्री आणि कुडकुडणारया सकाळी, 
धुक्यात, आणि बर्फात एक जुनी गाडी वयस्कर घोडा खेचत बुडा आणि 
पेस्ट शहरात फिरत असे. “हिप्पोना खायला घाला, पाणघोड्यांना घास 
दया.” ड्रायव्हरचा आवाज रस्त्यावर घुमत असे. 


१ 22%... रक रा क.» 
बव. 7, 0 अरी ५-२ 


म)... 


ि ह्म 
क शि 
वया री 
र क 9 


0.) 
>.) 2 « ७. * न. 
न ५ 44 शी मण्या ६. ३ 
- "७. 


'"०८- >... र र 








आमच्या शहरातले लोक आपापले दरवाज्यातून बाहेर 
येत आणि आपल्या जुन्या घासाच्या चटया, चपला आणि 
टोप्या गाडीमध्ये टाकत. गाडी परत परत भरत असे, आणि 
म्हातारा घोडा प्रामाणिकपणे गाडी खेचत हॅना आणि 
प्राणीसंग्रहालयातील पाणघोड्यांकडे घेऊन जात. हिवाळ्याच्या 
शेवटापर्यंत बुडापेस्टच्या लोकांनी पाणघोड्यांना नऊ हजार 
टोप्या, चटया आणि चपला दान दिल्या. त्या खाऊन 
पाणघोडे जाड तर झाले नाही. पण चटयाच्या घासामुळे ते 
थंडीत जिवंत राहिले. 











त्या वसंतात आमच्या शहरातले युद्ध संपले. आता मी मोठा 
झालो आहे आणि ती कडाक्याची थंडी आणि सैनिक ही माझी केवळ 
आठवण आहे. पण बुडापेस्ट मध्ये पाणघोडे अजूनही आपल्या 
महालात राहत आहेत आणि गरम पाण्याच्या झऱ्याची मजा घेत 
आहेत. मी आता त्या दिवसांपासून खूप दूर आलो आहे. प्रत्येकवेळी 
जेव्हा कोणत्याही प्राणीसंग्रहालयात पाणघोडे बघतो, तेव्हा मी हॅना, 
बाबा आणि आपल्या शहरातल्या शूर लोकांच्याबाबत विचार करतो. 
ज्यांनी युद्धाच्या काळात आपल्या पाणघोड्यांसाठी नऊ हजार 
चटया,चपत्रा आणि टोप्या देऊन वाचवलं. 


त्रेखकाचे म्हणणे 


ही कहाणी खऱ्या घटनेवर आधारित आहे. दुसऱ्या विश्व 
युद्ध (१९३९-४५) च्या दरम्यान, हंगेरीने काळातली सगळ्यात 
जास्त थंडीचा अनुभव घेतला. तेव्हा बुडा आणि पेस्ट या शहरांना 
विभागणारी डेन्यूब नदीपण गोठली होती. एकीकडे जर्मन सैनिक 
होते आणि दुसरीकडे रशियन सैनिक होते. लोक भुकेने मरत 
होते आणि त्याचबरोबर प्राणीसंग्रहालयातील प्राणीही. पण हंगेरीचे 
प्रसिदध पाणघोडे बुडापेस्टच्या गरम पाण्याच्या झऱ्यात राहत 
होते, त्यांना बुडापेस्टच्या लोकांनी चटया, टोप्या खायला 
घातल्या. आणि पाणघोडे थंडी आणि युद्धातून वाचले. 





अंत 


